महिला व बाल विकास विभागाच्या ad 
योजनांची माहिती जनतेस एकाच 


ठिकाणी उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा 
स्तरावर “महिला व बाल विकास भवन” 
सुरु करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१८/का-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: 9) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बांधकाम/का-१०/९९० पुणे 
दिनांक २४.२.२०२०. 
२) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या दिनांक २७.२.२०२० रोजीच्या 
बैठकीतील निर्णय. 
3) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बांधकाम/का-१०/२०२०-२१/४३०६, 
दिनांक १०.१२.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांच्या अंमलबजावणी करिता राज्यात 
एकूण ६ विभागीय उपआयुक्त कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) कार्यालय हे प्रत्येक जिल्हयात विविध ठिकाणी/जागांवर कार्यान्वयीत 
आहेत. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजना, अधिनियम, शासन निर्णय, 
परिपत्रके इत्यादी बाबी तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचण्यास व योजनांची माहिती 
सर्वसामान्यांस उपलब्ध होण्यास ब-याच अडचणी येतात. या सर्व बाबींचा विचार करता महिला व बाळ विकास 
विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती जनतेस एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा स्तरावर “महिला व 
बाल विकास भवन” सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती जनतेस एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी यासाठी 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० पासून सर्व जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर “महिला व 
बाल विकास भवन” सुरु करण्यात आले आहे. सदर महिला व बाल विकास भवन मध्ये कौटुंबिक हिंसाचारापासून 
महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत पिडीत महिला व त्यांचे सोबतची बालके, विभागाद्वारे राबविल्या 
जाणा-या विविध योजनांचे अनुषंगाने येणारे लाभार्थी/नागरीक यांना तात्काळ योग्य सेवा पुरविण्यासाठी/ 
मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांचे मार्फत 
महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना, अधिनियम याबाबतची माहिती पुरविणे, सेवा पुरविणे/ मार्गदर्शन केले 
जाते. सदर कार्यालयामध्ये जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचा प्रतिनिधी, 
महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे कर्मचारी, राज्य महिला आयोगाचे प्रतिनिधी इत्यांदींची नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. 


नियोजित “महिला व बाल विकास भवन” मध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध क्षेत्रीय 
कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करावयाचे अधिकारी/कर्मचारी यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या व त्यांच्यामार्फत 
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा याबाबतची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१८/का-२ 


सर्व जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर स्वरुपात सुरु करण्यात आलेल्या 
“महिला व बाल विकास भवन” येथे नियुक्‍त अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामार्फत वरील प्रमाणे सेवा पुरविणे/ 
मार्गदर्शन करणेची कार्यवाही "महिला व बाळ विकास भवन" इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्यामधील उपरोक्त 
नमूद सर्व कार्यालये कार्यान्वयीत होईपर्यंत सुरु राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०४११५७२७१९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sharad Laxman 
Ahire 


(एस. एल. अहिरे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व मंत्री आण राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१३. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

१५. जिल्हाधिकारी (सवी 

१६. महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१७. महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९. सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
२१. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत) 

२२. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत) 

२३. महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 

२४. निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


rs 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१८/का-२ 


परिशिष्ट - अ 


नियोजित “महिला व बाल विकास भवन” मध्ये प्रतिनिधी म्हणून नियुक्‍त करावयाचे अधिकारी/कर्मचारी यांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या व त्यांच्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा याबाबतची माहिती. 


अ.क्र अधिकारी/कर्मचारी नियुक्‍त उपलब्ध करुन दिली जाणारी सेवा, 
उपलब्ध करुन देणारे करावयाचे अधिकारी/ कर्मचारी यांची कर्तव्ये व 
कार्यालय अधिकारी/ जबाबदारी 
कर्मचारी यांचे 
पदनाम 

संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा | जिल्हा संरक्षण | कौटुंबिक हिसाचारापासून महिलांचे 
महिला व बाळ विकास अधिकारी/ संरक्षण अधिनियम-२००५ अंतर्गत मदत 
अधिकारी कार्यालय संरक्षण अधिकारी । घेण्याच्या दृष्टीने आलेल्या पीडित महिलेस 

कनिष्ठ आव्यक सेवा उपलब्ध करणे व आयुक्‍त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांचे परिपत्रक 
दि.२३.१०.२०१३ नुसार कार्यवाही करणे 

३ संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा | जिल्हा बाल अभ्यागत यांचे कामकाजाचे स्वरुप, ज्या 
बाल संरक्षण कक्ष कार्यालय | संरक्षण अधिकारी | विभागाशी संबंधीत असेल त्या विभागाशी 

/ बाल संरक्षण | समन्वय साधणे व संबंधीताचे अडचणीचे 

अधिकारी संस्था । निराकरण करण्यास मदत करणेव 

व संस्था बाहय । आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे 
परिपत्रक दि.२१.८.२०१९ नुसार कार्यवाही 
करणे. 

४ समुपदेशक कोटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे 
संरक्षण अधिनियम-२००५ अंतर्गत मदत 
घेण्याच्या दृष्टीने आलेल्या पिडित महिलेचे 
WATS करणे व आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
परिपत्रक दि.२१.८.२०१९ नुसार कार्यवाही 
करणे. 

4 संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा | पर्यवेक्षिका / केद्रशासनाचे मागदर्शीक सूचनामध्ये मुख्य 
कार्यक्रम अधिकारी यांचे आळीपाळीने सविका / पर्यवेक्षिका या पदाचे कर्तव्ये व 
कार्यालय जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या 

आहेत. 

६ संबंधित जिल्हयाचे बाल | मुख्य सेविका/ । केंद्रशासनाचे मागदर्शाक सूचनामध्ये मुख्य 
विकास प्रकल्प अधिकारी, | आळीपाळीने सेविका / पर्यवेक्षिका या पदाचे कर्तव्ये व 
शहरी प्रकल्प यांचे जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या 
कार्यालय आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१८/का-२ 


७ संबंधित जिल्हयातील महिला आर्थिक । ग्रामीण भागातील महिलांचे संघटन करणे, 
महिला आर्थिक विकास विकास महिलांच्या क्षमता विकसीत करणे, 
महामंडळाकडील प्रतिनिधी | महामंडळाकडील | महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढविणे, 

प्रतिनिधी उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, 
रोजगारांच्या संधी व बाजारपेठ यांची 
सांगड घालणे, स्वयंसेवी संस्था, 
स्वयंसहाय्य बचत गटांना संस्थात्मक 
स्वरुप देऊन बळकट करणे. महिला 
आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याकडून 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देणे 
व समन्वय करणे. 

८ संबंधित विभागाच्या विभाग महिला संरक्षण व महिला हक्कांच्या दृष्टीने 
मुख्यालयाच्या ठिकाणी स्तरावरील गरीब व पिडित महिलेवर झालेल्या 
राज्य महिला महिला वबाळ । कोणत्याही अन्यायाविरुध्द योग्य ती 
आयोगाकडील प्रतिनिधी । विकास भवन कारवाई दाखल करण्यासाठी पिडित 

मध्ये महिला महिलांना मोफत कायदेशीर सल्ला व 

आयोगाकडील मार्गदर्शन करणे, महिलांवर अन्याय, 

प्रतिनिधी हुंडाबळी, लैगिक छळ इत्यादी प्रकरणात 
चौकशी करणे, पोलीस कारवाई करणे व 
आवड्यक असल्यास त्या प्रकरणात 
अन्वेषण करणे. 

8 संबंधित विभागाच्या विभाग बाल संरक्षण आणि बाल हक्कांच्या दृष्टीने 
मुख्यालयाच्या ठिकाणी  । स्तरावरील वय ०-१८ वर्ष वयोगटातील बालकावर 
राज्य बाल हक्क महिला व बाल | होणारे अन्याय व अत्याचार व त्यांचे 
आयोगाकडील प्रतिनिधी । विकास भवन | हक्काची पायमल्ली झाल्याची कोणतीही 

मध्ये बाल हक्क । तक्रार आल्यास, दिवाणी न्यायालयाच्या 

आयोगाकडील । प्रक्रियेप्रमाणे चौकशी करुन त्यावर निर्णय 

प्रतिनिधी घेणे व बालगृह/आश्रमशाळा/ 
बालनिरिक्षणगृह / बालसुधारगृह / 
बालकाश्रम इत्यादी या विभागाशी संबंधित 
आलेल्या बालकाविषयी तक्रारीची दखल 
घेऊन चौकशी व कार्यवाही करणे. 


मममम ल 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


